माणगांव, जिल्हा-रायगड येथे नाटयगृह 
इमारतीच्या बांधकामासाठी दुसऱ्या हप्त्याची 
रक्‍कम वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नागृबा-२०१३/प्र.क्र.५३/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२४ 


वाचा : १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. नागृबा-२०१५/ 

प्र.क्र.८५/सां.का.१, दि.२९.०२.२०१६. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. नागृबा-२०१३/ 
प्र.क्र.५३/सां.का.१, दि.०७.०४.२०१६. 

3) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. नागृबा-२०१३/ 
प्र.क्र.५३/सां.का.१, दि.११.०८.२०१७. 

४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. नागृबा-२०१३/ 
प्र.क्र.५३/सां.का.१, दि.३०.०३.२०२३. 

4) जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग कार्यालयाचे पत्र क्र.नपाप्र/कार्या-४/ 
प्र.क्र.८/नाट्यगृह/माणगाव/२०२४, दि.२६.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा पातळीवर बंदिस्त नाटयगृह बांधकामास मंजूरी देण्याची योजना उपरोक्त क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये कार्यरत आहे. या योजनेनुसार माणगांव, जिल्हा रायगड येथे नाटयगृह बांधकामाच्या रु.३९२.२१ 
लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास व आराखडयास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नमूद केलेल्या अटींच्या 
अधिन राहून एक विशेष बाब म्हणून उपरोक्त क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. तद्‌नंतर नाटयगृह बांधकामासाठी दि.११.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये रु.३,९२,२१,२८४/- 
इतक्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन हिउड्याच्या 
रकमेच्या पहिल्या हप्त्याची रु.१,४९,०४,०८८/- इतकी अनुज्ञेय रक्‍कम दोन हप्त्यात वितरीत करण्यात आली 
आहे. आता माणगांव, जिल्हा रायगड येथील बांधकामाकरीता शासन हिछ्याचा दुसरा हप्ता 
रु.१,८६,३०,११०/- इतके अनुदान देणे अपेक्षित होते. मात्र, उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत रु.१,५०,००,०००/- 
वितरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

विभागाच्या शासन निर्णय दि.२९.०२.२०१६ अन्वये कार्यरत योजनेनुसार, मौजे माणगांव, जिल्हा 
रायगड येथील गट नं.३१५ क्षेत्र १.७२.० हे आर या शासकीय जागेपैकी ०-७७-० हे आर येथे नाटयगृह 
बांधण्यास शासन हिठ््यापैकी दुसर्‍या हप्त्याच्या रु.१,८६,३०,११०/- इतक्या अनुज्ञेय रकक्‍्कमेपैकी 
रु.१,५०,००,०००/- (रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष Wat) इतक्या खर्चाच्या कामास पुढील अटींच्या अधिन 
राहून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असून, सदरचे अनुदान सशर्त आहे:- 


१) शासन निर्णय दि.११ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये विहित केलेल्या सर्व अटी व adi पालन करणे 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांना बंधनकारक राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः नागृबा-२०१३/प्र.क्र.५३/सां.का.१ 


२) वितरीत करण्यात आलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम खर्च केल्याचे सनदी लेखापालांनी 
प्रमाणित केलेले विहीत नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र तसेच कामाचे भौतिक साध्य याबाबतची माहिती 
नियंत्रक अधिकारी म्हणजेच जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी सादर केल्यानंतर शासनाच्या हिळ्याची 
तिसऱ्या हप्त्याची अर्थसहाय्याची रक्‍कम वितरीत करण्यात येईल. 

३) निधी वितरण व खर्च याबाबतचा अनुपालन अहवाल जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी शासनास पाठवावा. 


२. जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यासाठी नियंत्रक अधिकारी राहतील व त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
दुय्यम अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला संस्कृती (००) १०२-कला व संस्कृती प्रचालन 
(०१)(०२) शासकीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे (२२०५ १४८१) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१८७, दि.१४.३.२०२४ आणि वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७६/२०२४/व्यय-१५, दि.२७.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, संकेतांक क्रमांक २०२४०३३०१८४१२८२६२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
G (0 Pp | C H A N D CULTURAL DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f36b641 2b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f917946ac3d5 


ff416ac9473d48, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

PA N D U RA N G C H AVA N serialNumber=0E195B995C4CFBA1B7E199D1B4B48F8A7C4C1AAD3E 
82FED8E020632824893159, cn=GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 
Date: 2024.03.31 12:40:23 +05'30' 


(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

४. सर्व सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

५. जिल्हाधिकारी, जिल्हा रायगड-अलिबाग 

६. मुख्याधिकारी, माणगांव नगरपंचायत, माणगांव, जिल्हा रायगड. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग (का.१४४३) /सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मंत्रालय, मुंबई 

११. वित्त विभाग (व्यय-१५) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(अर्थसंकल्प शाखेने सदर रक्कम अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करावी.) 

१४. निवड नस्ती (सां.का.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


